प्रादेशिक मनोरुग्णालय, पुणे, ठाणे, नागपूर व 
रत्नागिरी येथील कंत्राटी स्वच्छता सेवा सुरु 
ठेवण्यासाठी प्रज्ञासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः प्रशामा २०२२/प्र.क्र.२३८/आरोग्य ३अ 
१० वा मजला, संकुल ल श्मारत, 
जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक : ३१ ऑक्टोबर,२०२२ 


वाचा :- सहसंचालक (असंसर्गजन्य रोग), आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक :- 
संआसे/कंस्वसे /प्रशा.मान्यता/टे-२/२२-२३ ते २४-२५ /माआ/ ११६२-७२/२२, दिनांक २६.०७.२०२२. 
प्रस्तावना:- 

प्रादेशिक मनोरुग्णालय, पुणे, ठाणे, नागपूर व रत्नागिरी येथील कंत्राटी स्वच्छता सेवेस प्रशासकीय 
मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 

प्रादेशिक मनोरुग्णालय, पुणे, ठाणे, नागपूर व रत्नागिरी येथील स्वच्छता सेवा उपलब्ध करुन 
देण्याबाबत सन २०२२-२०२३ ते सन २०२४-२०२५ या ०३ वर्षाकरीता अंदाजित रु.१९,२१,६५,३६०/- 
(एकोणीस कोटी एकवीस लक्ष, पासष्ट हजार, तीनशे साठ फक्त) इतक्या रक्‍कमेस खालील प्रमाणे 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. स्वच्छता सेवेचा तपज्ञील खालील प्रमाणे आहे :- 


प्रादेशिक मनोरुग्णालय, पुणे, ठाणे, नागपूर व रत्नागिरी येथील स्वच्छता सेवा 
प्रादेशिक मनोरुग्णालय येरवडा पुणे 
अ.क्र बाब संख्या | अंदाजे मासीक | अंदाजेवार्षिक 
खर्च खर्च 
¥ रुग्ण कक्ष,कार्यालय , आहार विभाग, ७१ ७०००००.०० ८४०००००.०० 
इतर इमारती (अभ्यागत कक्षासह एकुण 
संख्या) 
२ टॉयलेट /बाथरुम ६६१ ५०००००.०० ६००००००.०० 
३ | खोल्यांची संख्या (डॉक्टर , Wate , एक्सरे ५०३ ३०००००.०० | 3३६०००००.०० 
रुम इत्यादी 
४ | इमारतीच्या व इतर आजुबाजुचा मोकळा । वरांडा 340000,00 | ४२०००००.०० 
परिसर व रस्तेलगतचे मोकळे क्षेञ , इतर । दिवसातून 
झाडे झुडपे व इतर परिसर एकदा व 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२२/ प्र.क्र. २३८/ आरोग्य-३अ 


आहार विभाग , इतर 
इमारती (अभ्यागत कक्षासह 


मोकळी 
जागा 
आठवड 
यातून 
एकदा 
एकुण खर्च सन 2022-23 १८५००००.०० | 22200000,00 
2023-28 2034000,00 | २४४२००००.०० 
२०२४-२५ २२३८५००.०० | २६८६२०००.०० 
प्रादेशिक मनोरुग्णालय ठाणे 
अ.क्र बाब संख्या अंदाजे मासीक | अंदाजे वार्षिक खर्च 
खर्च 
7 रुग्ण कक्ष,कार्यालय , GY ६८७५००.०० ८२५००००.०० 
आहार विभाग , इतर 
इमारती (अभ्यागत कक्षासह 
एकुण संख्या) 
टॉयलेट /बाथरुम ५५० ४६७५००.०० ५६१००००.०० 
खोल्यांची संख्या (डॉक्टर , १४५ 220000,00 २६४००००.०० 
Wate , एक्सरे रुम इत्यादी 
४ | इमारतीच्या व इतर वरांडा दिवसातून २७५०००.०० ३३०००००.०० 
आजुबाजुचा मोकळा परिसर | एकदा व मोकळी 
व रस्तेलगतचे मोकळे क्षेञ, । जागा आठवडयातून 
इतर झाडे झुडपे व इतर एकदा 
परिसर 
एकुण खर्च सन 2022-23 9&40000,00 १९८०००००,.०० 
२०२३-२४ १८१५०००.०० २१७८००००.०० 
२०२४-२५ १९९६५००.०० २३९५८०००.०० 
प्रादेशिक मनोरुग्णालय नागपूर 
अ.क्र बाब संख्या अंदाजे मासीक | अंदाजे वार्षिक खर्च 
खर्च 
षि रुग्ण कक्ष,कार्यालय , ४८ २२००००.०० २६४००००.०० 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२२/ प्र.क्र. २३८/ आरोग्य-३अ 


एकुण संख्या) 
2 | टॉयलेट /बाथरुम २७० १६५०००.०० १९८००००.०० 
३ | खोल्यांची संख्या (डॉक्टर , ७५ ११००००.०० १३२००००.०० 
Wate , एक्सरे रुम इत्यादी 
४ | इमारतीच्या व इतर वरांडा दिवसातून २२५०००.०० २७०००००.०० 
आजुबाजुचा मोकळा परिसर | एकदा व मोकळी 
व रस्तेळगतचे मोकळे क्षेञ, । जागा आठवडयातून 
इतर झाडे झुडपे व इतर एकदा 
परिसर 
एकुण खर्च सन २०२२-२३ (920000,00 C&80000,00 
2023-28 (9Q2000,00 ९५०४०००.०० 
२०२४-२५ ८(9१२००.०० १०४५४४००.०० 
प्रादेशिक मनोरुग्णालय रत्नागिरी 
अ.क्र बाब संख्या अंदाजे मासीक | अंदाजे वार्षिक खर्च 
खर्च 
ष्‌ रुग्ण कक्ष,कार्यालय , GQ 324000,00 ¥& 2000000 
आहार विभाग , इतर 
इमारती (अभ्यागत कक्षासह 
एकुण संख्या) 
2 | टॉयलेट /बाथरुम ८३ १३००००.०० १५६००००.०० 
३ | खोल्यांची संख्या (डॉक्टर , ४ ८६०००.०० १०३२०००.०० 
Wate , एक्सरे रुम इत्यादी 
४ | इमारतीच्या व इतर वरांडा दिवसातून १७०००.०० २०४०००.०० 
आजुबाजुचा मोकळा परिसर | एकदा व मोकळी 
व रस्तेळगतचे मोकळे क्षेञ, । जागा आठवडयातून 
इतर झाडे झुडपे व इतर एकदा 
परिसर 
एकुण खर्च सन २०२२-२३ ६१८०००.०० ७४१६०००.०० 
२०२३-२४ ६७९८००.०० ८१५७६००.०० 
२०२४-२५ ७४७७८०.०० ८९७३३६०.०० 


चारही प्रादेशिक मनोरुग्णालय अंदाजित खर्च 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२२/ प्र.क्र. २३८/ आरोग्य-३अ 


अ.क्र बाब अंदाजे मासिक खर्च | अंदाजे वार्षिक 
खर्च 

। श्‌ रुग्ण कक्ष,कार्यालय , १९९२५००.०० | २३९१००००.०० 
आहार विभाग , इतर 
इमारती (अभ्यागत कक्षासह 
एकुण संख्या) 
टॉयलेट /बाथरुम १२६२५००.०० | 44940000,00 
खोल्यांची संख्या (डाक्टर , ७१६०००.०० ८५९२०००.०० 
Wate , एक्सरे रुम इत्यादी 

४ | इमारतीच्या व इतर ८६७०००.०० | _१०४०४०००.०० 

आजुबाजुचा मोकळा परिसर 
व रस्तेळगतचे मोकळे क्षेञ , 
इतर झाडे झुडपे व इतर 
परिसर 
एकुण खर्च सन २०२२-२३ ४८३८०००.००| ५८०५६०००.०० 
२०२३-२४ ५३२१८००.००  ६३८६१६००.०० 
२०२४-२५ ५८५३९८०.०० |) ७०२४७७६०.०० 
तीन वर्षाकरिता एकुण १६०१३७८०.०० | १९२१६५३६०.०० 
अंदाजित खर्च 


त्याचप्रमाणे निविदेचे दर हे स्क्वे.फूट प्रमाणे परिगणित न करता रुग्ण कक्षआहार ,कार्यालय , 
विभाग व इतर कक्ष यांची संख्या, टॉयलेट बाथरुम / ची संख्या, मोकळा परिसर, व्हरांडा इत्यादी प्रकारचे 
नग व संख्या नमूद करुन दर निश्चित करण्यात यावेत. 
२.अटीव शर्ती :- 

१) शासन निर्णय, उद्योग उर्जा व कामगार विभाग दिनांक २४ ऑगस्ट,२०१७ अन्वये वस्तू व सेवा 
खरेदीसाठी गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GEM) पोर्टल अन्वये अनुसरायाची कार्यपध्दती व मार्गदर्शक 
सूचनांनुसार निविदा प्रक्रिया करण्यात यावी, सदर पोर्टलवर प्रतिसाद न मिळाल्यास शासन 
निर्णय, उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग दि.०१.१२.२०१६ व दिनांक ०७.०५.२०२१ अन्वये प्रसिध्द 
केलेल्या सुधारीत नियमपुस्तिकेत विहित केलेल्या कार्यपध्दतीचा अवलंब करण्यात यावा. 


2) खरेदी करावयाच्या बाबींचे तांत्रिक विनिर्देशा ( Technical Specification) संबंधित तज्ज्ञांनी ( 
तांत्रिक समिती / अधिकारी ) मान्य केलेल्या विनिर्देशानुसार असावेत. तसेच सदर तांत्रिक 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२२/ प्र.क्र. २३८/ आरोग्य-३अ 


8) 


विनिर्देशक कोणत्याही पुरवठादारास फायदा होईल san रितीने तयार केलेले नसल्याबाबत 
खातरजमा करण्यात यावी. त्यानंतरच त्याबाबींची खरेदी करण्यात यावी. 

खरेदी करण्यात येणा-या बाबींचा पुरवठा झाल्यानंतर त्यांची साठवणूक व वितरण (Storage and 
Distribution) करणे तसेच पुरवठा साखळी व्यवस्थापन (Supply Chain management) व 
वस्तुसुची व्यवस्थापन (inventory Management) योग्य पध्दतीने करुन सदर बाबी विनावापर 
पडून राहणार नाहीत व त्यांचा विहित मुदतीत वापर होईल याची दक्षता घेण्यात यावी. 


सदर सेवेची व्दिरुक्ती (Duplication) होणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी. 


संपूर्ण कंत्राटी सेवा प्रक्रिया राबवितांना केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे (CVC 
Guidelines) तंतोतंत पालन करण्यात यावे. 


कंत्राटी सेवा प्रक्रिया पुर्ण झाल्यानंतर केंद्रीय खरेदी समितीच्या मान्यतेनंतरच पुरवठा आदेश 
निर्गमीत करण्यात यावेत. 


सदर खरेदी १०.०० लक्ष पेक्षा जास्त असल्याने ई-निविदा प्रक्रिया राबवून कंत्राटी सेवा घेण्यात 
यावी. 


प्रस्तावित दर हे अंदाजित आहेत.त्यामुळे ई-निविदा प्रक्रियेअंती निश्चित करण्यात आलेला दर हा 
बाजारभावापेक्षा कमी असल्याबाबत आणि संबंधीत पुरवठादाराने या बाबींचा इतर ठिकाणी ज्या 
दराने पुरवठा केला आहे त्या दरापेक्षा जास्त नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. 

कंत्राटी सेवकांचे वेतन त्यांच्या बँक खात्यात जमा झाल्याची खात्री केल्याशिवाय पुढील महिन्याचे 
देयक अदा केले जाणार नाही अशी अट Tender document मध्ये समाविष्ट करण्यात यावी. 


१०) स्वच्छता सेवा २४ x ७ उपलब्ध होईल याची दक्षता घेण्यात यावी. 
११) स्वच्छता सेवेबाबतची निविदा काढताना कक्ष/कार्यालये/रुम इ. सर्व प्रकारचे कक्ष यांचे 


आकारमानानुसार वर्गीकरणकरुन त्यांचे एक वेळ सफाईचा दर/प्रति दिन/ प्रती महा व प्रति वर्ष 
परिगणना करावा व निविदेमध्ये त्यानुसार दर मागवावे. टॉयलेट बाथरुमचे सुध्दा प्रती 
टॉयलेट/बाथरुम दराची वरील प्रमाणे मागणी करावी, मोकळा परीसर, व्हरांडा यांची 
दिवसातून/आठवडयातून एकदा सफाई या नुसार दराची मागणी करावी. प्रत्येक बाबीची स्वच्छता 
कशा प्रकारे व किती वेळा करावी याबाबतचा तपशील निविदे मध्ये व कार्यारंभ आदेशा मध्ये नमूद 
करण्यात यावा. निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर कार्यारंभ आदेश देताना प्राप्त दरानुसार 
प्रत्येकबाबीचे वेगळे दर नमूद करुन कार्यारंभ आदेशा देण्यात यावे. मोघम स्वरुपाचे आदेश देण्यात 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२२/ प्र.क्र. २३८/ आरोग्य-३अ 


येऊ नये. ही अट या पुढील सर्व रुग्णालयाच्या स्वच्छता सेवा निविदा प्रक्रिया/कार्यारंभ आदेशास 
लागू राहतील. 

१२) स्वच्छता सेवेचे दैनंदिन व आठवडी वेळापत्रक प्रादेशिक मनोरुग्णालय स्तरावर निश्चित करुन 
निविदा फॉर्म मध्ये नमूद करावे. 

१३) स्वच्छता सेवेचे दर हे स्वच्छता साहित्यासह असतील. सदर स्वच्छता साहित्य दर महिन्याच्या 
किमान ०७ दिवस अगोदर संस्था प्रमुखांच्या ताब्यात सेवा पुरवठादाराने सोपविणे आवश्‍यक राहिल. 
स्वच्छता साहित्यासाठी स्वतंत्र निधी देण्यात येणार नाही. 

१४) मनोरुग्णालयाच्या स्वच्छतेच्या कामाचा व्याप विचारात घेता सर्व कामे किंवा कामे मशिनने करणे 
शक्य नसल्यास स्वच्छतेच्या कामासाठी मनुष्यबळाची संख्या निश्चित करण्यात यावी. सेवा 
पुरवठादाराने नेमलेल्या सर्व कंत्राटी कर्मचा-यांचा हजेरी पट जतन करण्यात यावा. त्यांना तात्पुरते 
ओळखपत्र देवून त्यांची हजेरी बायोमेट्रीक पध्द्तीने / सी.सी.टी.व्ही. मध्ये नोंदविण्यात यावी व 
माहिती सदर जतन करण्यात यावी. 

१५) प्रादेशिक मनोरुग्णाळयातील स्वच्छतेची सेवा सुरु झाल्यावर प्रत्येक वर्षाच्या ९ व्या ते १२ व्या 
महिन्यात सदर स्वच्छतेच्या सेवा बाबत उपसंचालक, आरोग्य सेवा दर्जाच्या अधिका-यामार्फत 
आढावा घेण्यात यावा. आढावा घेण्यासाठी स्वच्छतेबाबत स्पष्ट निकष तयार करुन त्यांचे वेळोवेळी 
(ठरविलेल्या कालावधीमध्येच- जसे प्रत्येक 3 महिन्यानंतर) मुल्यमापन करण्यात यावे. त्याप्रमाणे, 
सदर कंत्राटदाराच्या स्वच्छतेच्या सेवेला पुढील कालावधीसाठी सुरु ठेवावे किंवा कसे याबाबत 
उपसंचालक, आरोग्य सेवा यांनी स्वयंस्पष्ट अभिप्राय द्दावे त्यानंतरच सदर सेवा पुढील वर्षासाठी 
सुरु ठेवता येईल. 

३. उपरोक्त स्वच्छता सेवेकरीता होणारा खर्च खालील लेखाशिर्षामधील त्या त्या वित्तीय वर्षाच्या मंजूर 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
१) मागणी क्रमांक आर-१ 
२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०१-नागरी आरोग्य सेवा व विषम चिकित्सा 
११०-रुग्णालय व दवाखाने 
११०-६- पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना 
(०६) (09) - मध्यवर्ती मनोरुग्णाळय 
१०- कंत्राटी सेवा (२२१० ०२९१) 
२) मागणी क्रमांक आर-१ 
२२१०- वैद्यकिय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०१- नागरी आरोग्य सेवा विषम चिकित्सा 
(०५) (09) - मनोरुग्णालये 
१०-कंत्राटी सेवा (२२१० ०२१७) 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२२/ प्र.क्र. २३८/ आरोग्य-३अ 


४. सदर शासन निर्णय, शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम भाग- 
२, दि.१७.४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका,१९७८,भाग पहिला, 
उपविभाग-चार मधील अ.क्र.११, नियम क्र.११ अन्वये प्रशासकीय विभागास अधिकारा प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमीत करण्यात येत आहे. 

षु. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१०३११२०७४८३७१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
DEEPAK 1111110 reer 


htra, 
2.5.4.20=40fdba39a26dd429dSbe80f9cd76998906ed5012a77 
6fbe5072661d97¢2c5609, 
N | VA R TT | | pseudonym=BF4C0C742439A64408C0621CD1FF33CD1AD8C 
6B9, 
serialNumber=C351F74FB3439ACA7 1466FCFBB2509C3310AE 


753E395A89FFA7C6E3887B0AADF, cn=DEEPAK NIVARTTI 
KENDRE 


Date: 2022.10.31 15:58:11 +05'30' 


(दी. नि. केंद्रे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 

प्रत, 
महालेखापाल (लेखा परिक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता), १/ २, महाराष्ट्र मुंबई/ नागपूर. 
आयुक्‍त आरोग्य सेवा व अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
संचालक (१) ,आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 
अतिरिक्‍त संचालक (आरोग्य संस्थामार्फत राबविण्यात येणारे कार्यक्रम), आरोग्य सेवा, 
मुंबई 
५. सह संचालक, आरोग्य सेवा, (खरेदी कक्ष), मुंबई. 
६. वैद्यकीय अधिक्षक, प्रादेशिक मनोरुग्णालय, पुणे, ठाणे, नागपूर व रत्नागिरी 
७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे, ठाणे, नागपूर व रत्नागिरी 
८ 
र 


Cc Av A OO 


. अवर सचिव (अर्थसंकल्प), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
. निवडनस्ती (कार्यासन आरोग्य-३ओ. 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


